मागणी क्र. बी-१२, मुख्य लेखाशीर्ष क्र. ६७११, 
पूर नियंत्रण प्रकल्पासाठी कर्जे (६७११ ००१५) 
आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित शाश्वत 
किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन गुंतवणूक 
कार्यक्रमासाठी निधीचे वितरण 


शासन निर्णय 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पीएलएल ०९११/प्र.क्र. २४४/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- २६ मार्च, २०१२. 


वाचा :- (१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पीएलएन १२०९/प्र.क्र. २४९/बंदरे-२, दिनांक २६.१०.२०१० 
(२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एडिबी २०१०/प्र.क्र. २७८/बंदरे-२, दिनांक १२.५.२०११. 
(३) वित्तीय नियंत्रक-नि-मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
ममेबो/मुकाअ/ लेखा-२/२५६, दिनाक ८.८.२०११ व सहपत्रे. 

(४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/ 
लेखा/अर्थ-२/१७, दिनाक १९.१.२०१२ व सहपत्र. 

(५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/ 
लेखा/अर्थ-२/२४३, दिनाक १.२.२०१२ व सहपत्रे. 


. राज्यातील कोकण किनारपट्टीवर समुद्र धुप प्रतिबंधक. उपाययोजना राबविण्यासाठी . 
एशियन डेव्हलपमेंट बँक अर्थसहाय्यित शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येत 
असून या प्रकल्पास वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्प हा 
स्वतंत्र वित्तीय आकृतीबंध असलेला प्रकल्प असून त्यामध्ये राज्य शासनाचा अर्थसंकल्पिय तरतूदीद्वारे 
करावा लागणारा हिस्सा आणि एडीबीच्या कर्जापोटी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा हिस्सा यांचा समावेश 
आहे. प्रस्तुत प्रकल्प सन २०१०-११ ते सन २०१८-१९ या ९ वर्षाच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. 
या प्रकल्पासाठी सन २०११-१२ मध्ये एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून राज्य शासनाला कर्ज स्वरुपात रु. 
१६.०० कोटी एवढा निधी मिळणार असून, यापैकी रु. २.९८ कोटी इतका निधी एशियन डेव्हलपमेंट 
बँकेकडून केंद्र शासनास प्राप्त झाला आहे व केंद्र शासनाने तो राज्य शासनास वितरीत केला आहे. तसेच 
या योजनेकरिता दिनांक ३१.३.२०११ पर्यंत रु. ५.२८ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे एकूण रु. 
८.२६ कोटी इतका निधी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन 
गुंतवणूक कार्यक्रम याकरिता "मागणी क्र. बी-१२, लेखाशीर्ष ६७११- पूर नियंत्रण प्रकल्पासाठी कर्जे, (००) 
(१९०), सार्वजनिक उपक्रम व इतर उपक्रमांसाठी कर्जे, (००) (०१) आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित 
शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन गुंतवणूक कार्यक्रम (६७११ ००१५), ५५, कर्जे व AA" या 


E:\Kini\Nidhi mukt\67110015- 16 crores ADB.Iwp\I1 


= सन २०११-१२ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. १६.०० कोटी निधीपैकी रु. 
८.२६ कोटी (रुपये आठ कोटी सव्वीस लाख फक्त) इतका निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांचेकडे वितरीत करण्यात येत आहे. 


रे. हा शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने व वित्त विभागाचा 
अनो. संदर्भ क्र. ९४/१२/व्यय-८ , दिनांक १७.३.२०१२ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या «www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१२०३२६१२४८१७१८६००१ 


असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. (hate. 
(अं. शा. घार्गे) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (१० जादा प्रतींसह) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

अवर सचिव (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

निवडनस्ती (बंदरे-२) 


E:\Kini\Nidhi mukt\67110015- 16 crores ADB.Iwp\12 


